संदर्भ : - 


प्रस्तावना -. 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम,२०१९ 
सन २०१९-२०२० चे अनुदान वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १८ जुले, २०१९ 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१९ 

२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ एप्रिल, 2098 

३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ 

४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ 

५) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ३० मे, २०१९ 

६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ जून, २०१९ 

७ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ८ जुलै, २०१९ 

८) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ९ जुले, २०१९ 

९) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक १६ जुलै, २०१९ 

१०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ जुलै, २०१९ 


वित्त विभागाकडून उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये बीम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेला अनुदानाचा 


निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
area निर्णय - 


सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 


झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 


अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
हिं २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ००१, आयुक्‍त (शिक्षण) Sees 
संचाळन व प्रशासन (00) (00) (09) नगरपालिका शाळा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 


पृष्ठ ११ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
मंडळांचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकोय अधिकारी 
(२२०२००१२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०४, आयुक्‍त 
are शाळांची आयुक्त (शिक्षण) 
२ | निरीक्षण (00) (०० (09%) UT शाळांची तपासणी व शत ३२१५०.८ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२००२१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
ी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५) प्राथमिक शाळा आयुक्‍त (शिक्षण) ees 
: O4G. 
तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत | महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२००४८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, आयुक्‍त 
8 a on आयुक्‍त (शिक्षण) 
शिक्षक प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) (०१) महाराष्ट्रराज्य ५७१६०.८ 
— महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
fr महाविद्यालये (२२०२००६६४६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०१) अशासकीय आयुक्‍त (शिक्षण) 
दु कषणजञास कनिष्ठ महांविंचालयांना अनुदाने महाराष्ट्र राज्य २२९२३६.२ 
fr कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२००८४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
: शिक्षक प्रशिक्षण (02) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) हग 
महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०३) पूर्व प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहाय्य (२२०२०१०१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ eee 
त वाल्या aac ae आयुक्‍त (शिक्षण) 
७ । महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०४ शि! महाराष्ट्रराज्य २३४५.६ 
स्थांगिकरंस्थांता सहाणे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (२२०२०११९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०२, आयुक्‍त 
अज्ञासकीय प्राथमिक झाळांना सहाय्य आयुक्‍त (शिक्षण) 
८ ।अडासकीय प्रा झाळांना , (00) (00) (०१ महाराष्ट्र राज्य ३१५१३.६ 
ब यय वा महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अझासकीय UT शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा आयुक्‍त (शिक्षण) 
९ ६१७९९२८८.८ 


परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या 
कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (२२०२०१७३) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
: जिल्हा परिषदांना सहाय्य (09) (१४ महाराष्ट्र जिल्हा आयुक्‍त (शिक्षण) वेव 
ठ भु ie) : 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे : 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने (२२०२०१८२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
* ी प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०३) आयुक्‍त (शिक्षण) errr 
. : ७ वि 
इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (०२) इतर । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
स्थानिक संस्थाना अनुदाने (२२०२०२०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
००१, संचालन व प्रशासन (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य आयुक्‍त (शिक्षण) 
१२ ies ब संच्च व्यॅमिक , महाराष्ट्र राज्य १२३५१.६ 
AT व उच्च मा शिक्षण मंडळ महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२०२६२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
त्यवा बाळांची आयुक्‍त (शिक्षण) 
१३ | १०१, निरीक्षण (09) AT शाळांची तपासणी (०१) महेता ष्ट राज्य १५७७३५.८ 
गा क ळी महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(०१) मा शाळांची तपासणी (22020294) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
as १०९, शासकीय माध्यमिक शाळा (00) (09) मुलांसाठी व आयुक्‍त (शिक्षण) गत) 
मुलींसाठी शासकीय माध्यमिक शाळा (२२०२०४२२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ रका 
eo त ताय —_ आयुक्‍त (शिक्षण) 
१५ | महाविद्यालयांना सहाय्य (co) (०१) सर्वसा FENRIS TR ४९९०००४३.८ 
मी प ग बक oR महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांना सहायक अनुदान (दत्तमत) 
(२२०२०४४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक ser व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 
१६ a ee पूर्वाध्ययन सैनिकी. महाराष्ट्र राज्य १९९१३०.६ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 
१७ a अज्ञासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य ९१९०३२९.२ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (0४) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०४७८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
by ११०, अशासकीय माध्यमिक ser व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) er 


महाविद्यालयांना सहाय्य (00) (०९) सैनिकी झाळांना 
सहायक अनुदान (२२०२०५०२) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
बत अझ्ञासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) eer 
महाविद्यालयांना सहाय्य (00) (0) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०५११) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०१) भूतपूर्व शासकीय 
माध्यमिक शाळांकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व| आयुक्‍त (शिक्षण) 
२० — ara वाळ मह राष्ट्र राज्य १०६३९०७ 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२०५३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना (००) (०२) भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ आयव 
महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा es आयुक्‍त (शिक्षण) 
२१ | महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत महाराष्ट्र राज्य, पुणे ५१९७६.८ 
= 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये प 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५४९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
a जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (00) (03) माध्यमिक आयुक्‍त (शिक्षण) ee 
शिक्षणाकरिता इतर स्थानिक संस्थांना सहायक । महाराष्ट्र राज्य, पुणे । 
अनुदाने (२२०२०५५८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
- जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (00) (04) कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) eae 
महाविद्याळलयांसाठी इतर स्थानिक संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; 
अनुदाने (220204196) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
दतत रचे यां कं आयुक्‍त (शिक्षण) 
२४ | ८००, इतर खर्च (००) (०१) व्यवसाय मार्गदर्शन व क हव्या, ८६९५.६ 
केंद्र Ae) 5 
माहिती केंद्र (२२०२०६५६) 3 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, ८००, 
इतर खर्च (००) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत आयुक्‍त 
आधि िंगते गोत्यात अत्य | रकत (शिक्षण) 
२५ ।समिती , १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४९६३९.२ 
परिषदांना ww 7 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (इतर प्रौढ शिक्षण 3 
कार्यक्रम) (२२०२०९८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २००, आयुक्‍त 
इतर व कवी ae आयुक्‍त (शिक्षण) 
२६ | इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (००) (09) राज्य प्रौढ शिक्षण बद राचा २१४९४.२ 
शी डी महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यक्रम (२२०२१०२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, 
संचालन व प्रशासन (00) (०१) शिक्षण संचालक आयुक्‍त (शिक्षण) 
२७ १२८८१६.६ 


(२२०२१०९१) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 003, ता 
ता पार आयुक्‍त (शिक्षण) 
२८ | प्रशिक्षण (०१) शि. प्रशिक्षण (०१) (०१) शि. iene ४९४८४.४ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षण (२२०२१११५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण (03) a 
a क afta | | (शिक्षण) 

२९ शौ तंत्रशास्त्रविषयक कक्ष (०३) (09) शौ महोराष्टराज्य १४०६.८ 
Bh ee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
तंत्रशास्रविषयक कक्ष (२२०२११५१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, १०८, आयुक्‍त (शिक्षण) 

30 — HERTS रांग ४७७७.४ 
परीक्षा (००) (०१) शासकीय परीक्षा मंडळ (२२०२१३११) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, — 

ee eee वतील x आयुक्‍त (शिक्षण) 
३१ | इतर खर्च (09) इतर खर्च (०१) (09) Bry महाराष्ट्रराज्य १६९५.८ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१३३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, — 
इतर खर्च ययांगाकरां आयुक्‍त (शिक्षण) 
३२ | इतर खर्च (०३) न्यायाधिकरणे (०३) (09) शाळा cee 98338. 
—, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, — 
aoe aes a आयुक्‍त (शिक्षण) 

३३ | संचालन व प्रशासन (००) (०9 प्रा शिक्षण महाराष्ट्र राज्य ९९२७.८ 
तालका महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (२२०२३०३८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०५) 

ठव इतर स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या आयुक्‍त (शिक्षण) ee 
विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे : 
शाळांना अनुदान (2202324) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक sear व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 

३५ म ता आगत आयात ५०४४४४.६ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (११ नवीन अशासकीय । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक ser व कनिष्ठ sare 
Se ee saa) as (शिक्षण) 
३६ | महाविद्यालयांना सहाय्य (०० (92) अशासकीय महाराष्ट्रराज्य १७४८१३.८ 
दाग मध्ये जादा तुकड्या उघडणे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
ar शाळांमध्ये जादा तुकडया उघडणे 
(२२०२३३७९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) 

३७ eg ie Neen वैडोय प्राथगिक । HERE ११५६०३३.४ 
Cel परिषदांना सहाय्य (०१) (०७ केंद्रीय प्रा महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांची आस्थापना (२२०२३७०८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
ग जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) री 
११३. 


जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०९) प्राथमिक 
शाळांमध्ये बालवाडया सुरु करणे (२२०२३७२६) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, ता 
ता त आयुक्‍त आयुक्‍त (शिक्षण) 
३९ । संचालन व प्रशासन (००) (04) आयुक्त (शिक्षण) a ९१५६.८ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(22021832) 
मागणी क्रमांक ई -3, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक आहि 
कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण क्रीडा व युवक सेवा) 
४० म मोल पि (क्रीडा व युवक सेवा) १६२६८३.४ 
कार्यक्रम (०१) (09) राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४००१६) eae 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र आयुक्त 
४१ । छात्रसेना (०२) (०१) बालवीर सेवा व मार्गदर्शन- | (क्रीडा व युवक सेवा) ३४१५०.२ 
महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला, मुंबई AAT) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदाने (२२०४००३४) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक — 
Sain = आयुक्‍त (शिक्षण) 
४२ ल्याण कार्यक्रम (०२) TSA व वीरबाला महाराष्ट्र aa ११४७७.६ 
महाराष्ट ताज महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
छात्रसेना (०२) (03) महाराष्ट्र छात्र सेना (२२०४१३१७) 
2208, HIST व युवक सेवा, 009, संचालन व प्रशासन — 
कोडा a युवक dat dae आयुक्त 
(००) (०१) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्रीडा व युवक सेवा) 
४३ (क्रीडा व युवक सेवा) १०५३३५.४ 
(२२०४१३७१) हा रावा 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०१, शारीरिक शिक्षण आयुक्‍त 
a (09) शारीरिक शिक्षण (09) (02) राष्ट्रीय शिस्त कोंडा व युवक सेवा aus 
योजनेची आस्थापना-पी.टी.आय. (शारीरिक प्रशिक्षण महाराष्ट्र 3 a 
निदेशक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निदेशक) (२२०४१४०६) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर आत 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम आयुक्‍त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर क्रीडा व युवक सेवा) 
४५ apne wou नना क वाद (क्रीडा व युवक सेवा) ५३.२ 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०२) औरंगाबाद येथील sete we 
युवक वसतिगृहाला यां महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
युवक वसतिगृहाला वित्तीय सहाय्य (२२०४१४३३) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०३) आयुक्‍त 
४६ । क्रीडा पुरस्कार (०३) (०१) राज्य क्रीडा पुरस्कार | (क्रीडा व युवक सेवा) ८१६७ 
समारंभांचे आयोजन (२२०४१५६९) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) — 
क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (90) (09) क्रीडा क्रीडा व युवक सेवा) 
४७ ne Sean (क्रीडा व युवक सेवा) ३२७५६.६ 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१६७६) महणा राका 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त 
४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ (१५ 
४८ ee 4 meee (१५) (क्रीडा व युवक सेवा) १४६५.६ 


क्रीडांगणे (१५) (09) क्रीडांगणांचा विकास (२२०४१६९४) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्र. § - 3, २२०५ कला व संस्कृती 
२२०५, कला व संस्कृती १०२, कला व संस्कृती 
aac : saute टी दुस्तकाना afte 2 आयुक्त (शिक्षण) 
४९ | प्रचालन (०२) उल्लेखनीय पुस्तकांना बक्षिसे (०२) (०१ महाराष्ट्र राज्य, पुणे २४.४ 
उल्लेखनीय पुस्तकांना बक्षिसे (२२०५०१०८) न्य 
मागणी क्रमांक ई - ३, २२२५ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
व मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ८००, इतर आयुक्‍त (शिक्षण) ag 
: खर्च (00) (00) (02) जनजातींच्या बोलीभाषेतील | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ग 
पुस्तकांची निर्मिती (२२२५००८३) 
मागणी क्र. ई - 3, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत आयुक्‍त 
दाव गे. ae वृध्द, अपंग आणि (शिक्षण) 
५१ | aad कल (००) (०२) , अपंग आणि बहोत UR, धा ८२७१.२ 
निराधारांचे कल्याण - अपंगांकरीता एकत्रीकृत शिक्षण र 
(२२३५२९७६) 
मागणी क्र. ई -३, २२५१ सचिवालय-सामाजिक सेवा 
२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा ०९०, सचिवालय तत 
सा eae वा उप सचिव (प्रशासन) 
५२ | (09) सचिवालय (०१) (09) शालेय शिक्षण व क्रीडा ae 
a“ शालेय शिक्षण व क्रीडा ४६४९३ 
विभाग (दत्तमत) (२२५१००२४) saver, dard 
विभाग, , मुंबई 
मागणी क्रमांक टी-५, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र | आयुक्‍त (शिक्षण) 
43 उपयौजना सर्वसाधारण माध्यमिक . मह राष्ट्र राज्य १४७४२५.८०० 
उपयोजना (09) (०२) सर्वसाधारण AT शाळांना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदान (22029809) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना (09 जनजाती क्षेत्र आयुक्‍त (शिक्षण) 
५४ पये sie त “aoe | या त ७०४१.६०० 
उपयोजना (०१ (०३) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदाने (२२०२१९४८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ७९६ 
i जनजाती क्षेत्र उपयोजना (09) जनजाती क्षेत्र आयुक्‍त (शिक्षण) 0 
19 उपयोजना (०१) (०७) सैनिकी शाळांमधील आदिवासी । महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य (२२०२९७३) 
२. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 


१) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 

२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

3) वेतनेत्तर अनुदान वितरीत करताना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम ४० प्रमाणे सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 

४) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनुक्रमांक ४, नियम ३९ (ब) टिप - ४, अनुक्रमांक 
५, नियम ३९, (ब) टिप - ५ अन्वये तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

५) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

६) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे Ba तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

७) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


८) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाबीव्दारे तरतूद केलेल्या योजनांच्या निधी 
वितरणासंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक आहे. 

९) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्रापत करावीत. शक्‍यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित 
करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या are महिन्यातील बँक 
HPTHE CECHE (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

qo) शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS aR 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

११) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच sear सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवळी आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


१२) वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्याची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावीत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्ळलिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) करण्यात 
यावे. 


१३) शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. अशा 
सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१४) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१५) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाळा असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आव्यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवड्यकतेप्रमाणे 
यथास्थिती नियोजन, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१६ “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे तसेच दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ व दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच या 
मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (ECS) अदा करण्यात यावेत. 

१७) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाळली जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
ळेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

१८) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखचित निधी (स्वीय प्रपंजी 


खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय wool लेख्याखाळी विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

१९) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, दि. १ एप्रिळ, २०१९ व क्रमांक अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३, दि. ८ जुले, २०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१८१४५६३२६४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Date: 2019.07.18 15:11:06 +05'30' 


(आ. ना. भोंडवे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


ra, ou=Schoo! 
ralCode=400032, 


a, 
2.5.4.20=a11586f7ebf5942c' €8c251f01dab61da28a6 
h 0 n ve 2264d92646e4dc3827d4d, cn=Anand Narayanrao Bhondve 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 

१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, aR, मुंबई 

१४. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

१९. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२१. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२२. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

२३. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

२४. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

२५. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


